जलसंपदा विभागातील दक्षता 
पथकांकडील पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पमुवा-२०१८/(प्र.क्र.२९९/२०१८)/दक्षता-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७/१०/२०१८. 


वाचा :- १. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-२०१२/६८/(४७/२०१२)/दक्षता-१, 

दि. २१/१०/२०१६. 

२. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.पमुवा-२०१६/(१६/२०१६)/दक्षता-१, 
दि. २७/१०/२०१६. 

३. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. पमुवा-२०१७/प्र.क्र.५५/२०१७/दक्षता-१, 
दि.२२/०३/२०१८. 

४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. ०७/०९/२०१८. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त संदर्भ क्र. १ व २ च्या शासन निर्णयास अनुसरून संदर्भ क्र. ३ च्या शासन 
निर्णयान्वये जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती व 
नागपूर येथील पाच दक्षता पथकांच्या आस्थापनेवरील एकूण १६५ पदांना दि. ०१/०३/२०१८ ते 


दि. ३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता संदर्भ क्र. १ वरील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या सुधारीत 
आकृतीबंधानुसार सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेली पाच दक्षता पथकांकडील 
(कार्यालयनिहाय) एकूण १६५ पदे दि. ०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत चालू ठेवण्यास 


शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. यावरील खर्च सोबतच्या परिशिष्टात दर्शविल्याप्रमाणे “मागणी क्रमांक आय-३-२७०१ 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे- ८० सर्वसाधारण, ००१ संचालन व प्रशासन, (०२) सामायिक 
आस्थापना-पर्यवेक्षी” या मुख्य लेखाशीर्षाखाळीलळ दक्षता पथकनिहाय तपज्ञीलवार 


लेखाशीर्षाखालील संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. ०७/०९/२०१८ च्या शासन 


निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पमुवा-२०१८/(प्र.क्र.२९९/२०१८)/दक्षता-१ 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१०१७१६१०४२१३२७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
i Digitally signed by Kiran Sahat 
Kiran Shantaram ५४०५ stance 0०000५9 


Parab Date: 2018.10.17 16:28:02 +0590" 
(कि. शां. परब) 
सहपत्र :- परिशिष्ट. शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
१. प्रधान सचिव (जलसंपदा)/सचिव (लाक्षेवि/सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई 


२. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, ठाणे. 


प्रत, 


. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, पुणे. 

. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, नागपूर. 

. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, अमरावती. 
. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, औरंगाबाद. 


१. वित्त विभाग, (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई 


. वित्त विभाग (अर्थ १९), मंत्रालय, मुंबई. 


वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय मुंबई. 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 


. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई / नागपूर. 


संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 


७. आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. आ((वर्ग-१/२) / आक्षेप्र) /अर्थ-१/२/ आ(तांत्रिक) / आ(अतांत्रिक) / दक्षता-२/३ 


कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. दक्षता-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निणेय क्र. पमुवा-२०१८/( प्र.क्र.२९९/२०१८)/दक्षता-१, दि. १७/१०/२०१८ चे सहपत्र. 


अधीक्षक | उच्चश्रेणी | कार्यकारी लिपिक/ | संगणक वाहन चवरे : दक्षता पथक निहाय तपशीलवार लेखाशीर्ष 
अभियंता (स्थापत्य/ नाईक शिपाई । चौकोदार | एकूण संख्या 
अभियंता | लघुलेखक | अभियंता यांत्रिकी लिपिक टंकलेखक | चालक | चालक 

a: 


८ | ९ || १ | ११ | १२ 
प--१--१-७ | (९-- *2)= (४--*१)-५ म क्र.आय-३, २७०१ म 
सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(०२)(०४) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक (मंडल), मुंबई 
विभाग, मुंबई (२७०१ १४८५) 
ए--१--१-७ न क्र.आय-३, २७०१म धार, ८० 
(०२)(०५) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक(मंडल), पुणे 
विभाग, पुणे (२७०१ १४९४) 
(४--*१)५ म क्र.आय-३, २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८० 
सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(०२)(०६) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक(मंडल), 
औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद (२७०१ १५११) 
| १९७ | ९6 | ५ 


(परर 


१-६ 


दक्षता 
पथक, ठाणे 


दक्षता 
पथक, पुणे 


* 
nw 


दक्षता 
पथक, 
नागपूर 


. 


ए--९--९-७ | (९-- *१९)न 


(४--*१)५ g म क्र.आय-३, २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८० 
सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(०२)(०७) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक(मंडल), 
प्र विभाग, नागपूर (२७०१ १५२९) न 
g न श् 


--*१)-५ क्र.आय-३, २७०१ म , ८० 
सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(०२)(०८) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक (मंडल), 
अमरावती विभाग, अमरावती (२७०१ १५३८) 
खा 1177“ 


* 
nw 


दक्षता 
पथक, 
अमरावती 


धि 


दक्षता ए--श--१९-७ | (९-- *१)न 
पथक, 
ओरंगाबाद 

५ | ५ | १० | 


* 
w 


३५ | ९ | ४ | 8 


प :- * चिन्हांकित प पदे आहेत. 


= Digitally signed by Kiran Shantaram Parab 
DN: CN = Kiran Shanti Parab, C = IN, S = Mah htra, O = 
Kiran Shantaram Parad erin ei versie ou war 4 


Date: 2018.10.17 16:28:18 +05'30' 


(कि.शां.परब) 
शासनाचे उप सचिव 


